महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Beal क्रमांकः कअप - १११८/प्र.क्र. ०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी , २०१९ 


संदर्भ- २) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअप १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक १४.११.२०१८ 

3) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअप १११८/प्र.क्र.०१/१४ब, दिनांक ११.१२.२०१८ 

START 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये, श्री.भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी, यांच्या सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील कार्यक्रम अधिकारी या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित 
करून त्यांची पदस्थापना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये करण्यात आली आहे. तदनंतर संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री. WALSH, कक्ष अधिकारी यांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये 
केलेली पदस्थापना रद्द करून त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) येथे करण्यात 
आली होती. 


२. प्रशासकीय कारणास्तव या आदेशान्वये श्री. भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी यांची संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) येथे करण्यात आलेली पदस्थापना रद्द करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१६४९०६९५०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao .- 


Gurav ll 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 
१  अमु.स./प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई - ४०० ०३२. 

२ सह/उपसचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

३)  सह/उप सचिव (का.३३) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


